उपविभागीय अधिकारी (स्थापत्य) या पदावर 
पदविकाधारक कनिष्ठ अभियंता (शाखा 
अभियंता) यांना तात्पुरती पदोन्नती देण्याबाबत. 
सन २०२१-२२ ची पुरक निवडसूची. 


महाराष्ट्र शासन 
जलसंपदा विभाग 
शासन आदेशा क्रमांक : एसएलएस २०२१/प्र.क्र.३५(भाग-३)/२०२१/आ(वर्ग-२) 
हुतात्मा राजगुरु चौक, मादाम कामा मार्ग, 
मंत्रालय, मुंबई - ४०० ०३२. 
दिनांक : ३० जून, २०२३. 

शासन आदेशा :- 

कनिष्ठ अभियंता (शाखा अभियंता)(स्थापत्य) या निम्न संवर्गातून महाराष्ट्र अभियांत्रिकी सेवा गट- 
अ” मध्ये उपविभागीय अधिकारी (स्थापत्य) या पदावर रूपये ५६,१००-१,७७,५००/- Pay Band S-2o या 
वेतनश्रेणीमध्ये खालील तक्त्यात नमूद अभियंत्यांना सेवाज्येष्ठतेनुसार विहित अटी व शातींच्या अधिन राहून 
सविस्तर पदस्थापना दिलेल्या ठिकाणी ज्या दिनांकास रुजू होतील त्या दिनांकापासून तात्पुरत्या स्वरूपात 


पदोन्नती देण्यात येत आहे:- 


अ | जेष्ठ भियंत्यां प्रवर्ग पसंती महसूली विभाग | पदोन्नतीनंतरची पदस्थापना 
.क्र. | क्रमांक नाव नुसार वाटप 
दिलेला नियमानुसार 
विकल्प | वाटप करण्यात 
आलेला महसूली 
विभाग 
२ ३ ly zee & fe ८ 
३६७१ मे खुला | औरंगाबाद | औरंगाबाद मुख्य लेखा परिक्षक, जल व 
बालचंद सिंचन, महाराष्ट्र राज्य, 
SS औरंगाबाद अंतर्गत Ret 
पदी 
2 | ३६९० | खुला । औरंगाबाद । औरंगाबाद मुख्य अभियंता व मुख्य 
प्रकाशा प्रशासक, लाभक्षेत्र विकास 
भाऊसाहेब प्राधिकरण, जलसंपदा 
विभाग, औरंगाबाद अंतर्गत 
उस्मानाबाद पाटबंधारे 
उपविभाग क्र.१, उस्मानाबाद 
येथील रिक्‍त पदी 


अटीवरार्ती -: 

() सदर पदोन्नती, पदोन्नत होणाऱ्या अधिकाऱ्यांना सेवा ज्येष्ठ असणाऱ्या अधिकाऱ्यांच्या व ज्यांची 
प्रकरणे विचारार्थ खुली ठेवण्यात आळी आहेत अशा अधिकाऱ्यांच्या ज्येष्ठतेस बाधा न आणता देण्यात येत 
आहेत. 


शासन आदेश क्रमांकः एसएलएस २०२१/प्र.क्र.३५(भाग-३)/२०२१/आ(वर्ग-२) 


(i) उपविभागीय अधिकारी (स्थापत्य) पदावरील पदोन्नतीमुळे, संबंधित अभियंता हे नियमित 
पदोन्नतीसाठी पात्र आहेत असा याचा अर्थ होत नाही व या तात्पुरत्या स्वरुपातील पदोन्नतीमुळे नियमित 
पदोन्नतीचे कोणतेही हक्क त्यांना प्राप्त होणार नाहीत. तसेच भविष्यात काही विभाग/उपविभाग बंद 
झाल्यामुळे पदे कमी झाल्यास किंवा अन्य कोणत्याही कारणास्तव पदावनत करण्याची आवश्‍यकता 
भासल्यास तेव्हा कोणतीही नोटीस न देता कनिष्ठतम अधिकाऱ्यांना, शोवटच्यास प्रथम (Last come first go) 
या तत्वानुसार पदावनत करण्यात येईल. 
(i) उपरोक्त तक्त्यात नमूद अभियंत्यांविरुध्द कोणत्याही प्रकारची विभागीय चौकशी/शिस्तभंग विषयक 
कार्यवाही चाळू अथवा प्रस्तावित नसल्याच्या अटीच्या अधीन राहून देण्यात येत आहे. तथापि, सदर 
अभियंत्यांविरूध्द या आदेशाच्या दिनांकास विभागीय चौकशी चाळू अथवा प्रस्तावित असल्यास; हे पदोन्नती 
आदेश आपोआप रद्द होतील. 
(७ मा. उच्च न्यायालय, मुंबई यांनी याचिका क्र. २७९७/२०१५ मध्ये दिनांक ०४.०८.२०१७ रोजी 
दिलेल्या निर्णयाविरोधात राज्य शासनाने मा. सर्वोच्च न्यायालयात विशेष अनुज्ञा याचिका क्र. २८३०६/२०१७ 
दाखल केली आहे. सदर याचिका अद्याप प्रलंबित आहे. सामान्य प्रशासन विभाग, कार्यासन १६-ब यांच्या 
शासन निर्णय दिनांक ०७.०५.२०२१ मधील तरतुदीनुसार पदोन्नतीच्या कोट्यातील सर्व रिक्‍त पदे दिनांक 
२५.०५.२००४ च्या स्थितीनुसार निव्वळ तात्पुरत्या स्वरूपात सेवाज्येष्ठेतेनुसार मा. सर्वोच्च न्यायालयाच्या 
निर्णयाच्या अधीन राहून भरण्यात येत आहेत. 
(v) उपविभागीय अधिकारी (स्थापत्य) पदावर पदोन्नत अभियंत्यांनी या आदेझाच्या दिनांकापासून १ 
महिन्यात पदोन्नतीच्या पदावर हजर न झाल्यास, ते पदोन्नतीस इच्छुक नाहीत, असे गृहित धरून त्यांना 
दिलेली पदोन्नती रद्द करण्यात येईल. उपविभागीय अधिकारी (स्था.) या पदावर देण्यात आलेली पदोन्नती, 
पदोन्नत अभियंत्याने नाकारल्यास त्यांचेबाबतीत सामान्य प्रशासन विभागाच्या दिनांक १२/०९/२०१६ च्या 
शासन निर्णयानुसार कार्यवाही करण्यात येईल. 
(Vi) सदर पदोन्नती जरी तात्पुरती असली तरी कालांतराने ती नियमित होत असल्यामुळे जे अभियंते 
पदोन्नती नाकारतील, त्यांना सेवांतर्गत आश्वासित प्रगती योजनेचा लाभ देण्यात आला असल्यास तो काढून 
घेण्यात येईल, याची संबंधितांना लेखी जाणीव करून द्यावी. संबंधित पदोन्नत कनिष्ठ अभियंता (शाखा 
अभियंता) यांनी उपविभागीय अधिकारी (स्थापत्य) पदावरील पदोन्नती नाकारल्यास त्याबाबतचा अहवाल 
तात्काळ शासनास सादर करावा. 
(vi) उपविभागीय अधिकारी (स्था.) पदावरील सविस्तर पदस्थापनेचे आदेशा प्राप्त झाल्यानंतर पदोन्नत 
अभियंत्यांना तात्काळ कार्यमुक्त करण्याची जबाबदारी संबंधित विभागाच्या कार्यकारी अभियंता यांची राहील. 
याबाबत दिरंगाई झाल्यास, संबंधित कार्यकारी अभियंत्यास जबाबदार धरण्यात येईल. जे अधिकारी 
पदोन्नतीच्या पदावर हजर होणार नाहीत, त्यांची माहिती संबंधित कार्यकारी संचालक/मुख्य अभियंता/ 
अधीक्षक अभियंता यांनी शासनास तात्काळ सादर करावी. 
(vil) पदोन्नती आदेझ्ानुसार संबंधित विभागातून कार्यमुक्त होऊन पदोन्नतीने पदस्थापनेच्या पदावर रुजू 
होण्यासाठी आलेल्या अभियंत्यांना संबंधितांनी विनाविलंब रुजू करून घ्यावे. एखाद्या अभियंत्याला रुजू 
पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन आदेश क्रमांकः एसएलएस २०२१/प्र.क्र.३५(भाग-३)/२०२१/आ(वर्ग-२) 


करून न घेतल्यामुळे सक्तीचा प्रतिक्षाधीन कालावधी ठरवून वेतन व भत्ते देण्याचा प्रसंग उद्धवल्यास याबाबत 
संबंधित कार्यकारी अभियंत्यांवर/आस्थापना अधिकाऱ्यावर त्याची जबाबदारी निश्चित करण्यात येईल. 

(x) सदर पदोन्नती ही तात्पुरती असून त्यांच्या मूळ संवर्गातील अंतिम ज्येष्ठतासूची प्रसिध्द होण्याच्या 
अधीन राहून करण्यांत येत आहेत. त्यामुळे संबंधितांना उपविभागीय अधिकारी (स्था.) संवर्गातील ज्येष्ठतेचे 
कोणतेही हक्क प्राप्त होणार नाहीत. 

हा शासन आदेशा महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 


करण्यात आला असून त्याचा संगणक सांकेतांक क्रमांक २०२३०६३०१५१७२९६८२७ असा आहे. सदर शासन 
आदेडा डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करून काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने 
BAPUSAHEB R222 cto, 


19165e90f34e5648365a67ac974407846b2378509021d9a9b7 
64788f91300c2, 


pseudonym=97A776F6F30F8466194234A275563339B9998934, 
serialNumber=8D6647630D541B9030FF94EF3 1 AFD6FA8B275E0E15A6 
9D5F68163604468DC5D6, cn=BAPUSAHEB R SONAWANE 


2023.06.30 15:18:39 +05'30' 


(बापूसाहेब रा. सोनवणे) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 


प्रत, 
१) अ.मु.स. (जलसंपदा), जलसंपदा विभाग, मंत्रालय, मुंबई यांचे स्वीय सहायक. 

सचिव (लाक्षेवि), जलसंपदा विभाग, मंत्रालय, मुंबई यांचे स्वीय सहायक. 

सचिव (समन्वय), जलसंपदा विभाग, मंत्रालय, मुंबई यांचे स्वीय सहायक. 


) 
) 
) 
) सचिव, महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग, मुंबई, (पत्राने)* 
) 
) 


A 


CS 0८ wv 


प्रधान सचिव ,सचिव/सामान्य प्रशासन विभाग (92 व १६ बो), मंत्रालय, मुंबई. 

मुख्य अभियंता व मुख्य प्रशासक, लाभक्षेत्र विकास प्राधिकरण, औरंगाबाद 

७) मुख्य लेखा परिक्षक, जल व सिंचन,महाराष्ट्र राज्य, औरंगाबाद 

८) मुख्य अभियंता व मुख्य प्रशासक, लाभक्षेत्र विकास प्राधिकरण, जलसंपदा विभाग, औरंगाबाद. 
९) अधीक्षक अभियंता व प्रशासक, लाभक्षेत्र विकास प्राधिकरण, औरंगाबाद 

१०) अधीक्षक अभियंता व प्रशासक, लाभक्षेत्र विकास प्राधिकरण, लातूर 

११) उप सचिव(प्रशा), जलसंपदा विभाग, मंत्रालय, मुंबई यांचे स्वीय सहायक 

१२) संबंधित अधिकारी यांना (संबंधित कार्यालयामार्फत). 
) 
) 


4 


93) कार्यासने-आ(वर्ग-१)/आ(तांत्रिक)/आ(शा.अ.), जलसंपदा विभाग,मंत्राळय, मुंबई. 
१४) आ.(वर्ग-२) कार्यासन, संग्रहार्थ. 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


